सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 

असाधारण 
प्राधिकृत प्रकाशन 


क्र . ४९] 


शनिवार , दिनांक ३१ डिसेंबर २०१६ : पौष १० , शके १९३८ [किंमत ० . ०० रु .] 
स्वतंत्र संकलन म्हणून फाईल करण्यासाठी या भागाला वेगळे पृष्ठ क्रमांक दिले आहेत 


भाग एक - अ औरंगाबाद विभाग 


जिल्हाधिकारी यांजकडून 

शुध्दीपत्रक 


१ . महाराष्ट्र शासन राजपत्र दिनांक २३ / १२/ २०१६: पौष २ , शके 
१९३८ , भाग एक - अ औरंगाबाद विभाग अन्वये प्रसिध्द करण्यात आलेल्या 
आदेशाच्या पृष्ठ १ , २, ३ , ४ व ५ मधील मजकुरामध्ये खालील प्रमाणे 
दुरुस्ती करण्यात येत आहे . 

पृष्ठ - १ 
१ . जिल्हाधिकारी यांजकडून ( नगरपरिषद अध्यक्षपदाची थेट निवडणूक 
२०१६ ) याखालील “ आदेश " हा शब्द वगळण्यात आलेला असल्याचे 
समजावे . 


२. नगरपरिषद / नगरपंचायत सार्वत्रिक निवडणूक - २०१६ च्या आदेशातील 
वाचा क्र . ४ मध्ये “ मा . ” हा शब्द वगळण्यात आलेला असल्याचे समजावे. 

३. आदेशाच्या मसुद्यातील दुस - या परिच्छेदाच्या दुस - या ओळीमध्ये 
नगरपरिषद धर्माबाद नंतर " उमरी ” हा शब्द समाविष्ट करण्यात आल्याचे 
समजावे. 

पृष्ठ- ३ 
१ . नगरपरिषद उमरी परिशिष्ट - २ अ .क्र . १ वर प्रभाग क्रं .१ - अ चे 
आरक्षण “ अनुसूचित जाती ( महिला) ” ऐवजी " अनुसूचित जमाती ( महिला) " 
असे वाचावे . 

पृष्ठ - ४ 
१ . “ नगरपरिषद अर्धापूर " ऐवजी " नगरपंचायत अर्धापूर " असे वाचावे. 
२. परिशिष्ट -२ मधील अ.क्र . ११ वर " मे . " ऐवजी " म. ” असे वाचावे. 
३. अ.क्र . १६ वर "सिद्दीकी " ऐवजी " सिद्दीखी ” असे वाचावे. 


२. सदर पृष्ठावरील आदेशातील पहिल्या परिच्छेदातील शेवटचे वाक्य 
“ अध्यक्षाची माहिती केली आहे " . या ऐवजी " अध्यक्षाची माहिती सादर 
केली आहे " असे वाचावे . 

३ . या सर्वात शेवटी नमुद " नांदेड २२/ १२/ २०१६ ” ऐवजी "दिनांकः 
२२ /१२/ २०१६ ” आणि स्थळ: नांदेड असे वाचावे. 


पृष्ठ-५ 
१. “ नगरपरिषद माहूर " ऐवजी “ नगरपंचायत माहूर " असे वाचावे . 

२. परिशिष्ट - २ मधील अ .क्र . ४ वर "प्रिया राजाराम कांबळे " ऐवजी 
"प्रिया राजाराम गंदेवाड " असे वाचावे . 

३. परिशिष्ट -२ अ.क्र .१० वर “फेरोज ऐवजी "फिरोज " असे वाचावे . 

४. परिशिष्ट -२ अ.क्र . १५ च्या आरक्षणामध्ये " सर्वसाधरण " ऐवजी 
“ सर्वसाधारण " असे वाचावे . 

५. या सर्वात शेवटी नमुद " नांदेड २२ /१२/ २०१६ ” ऐवजी "दिनांकः 
२२/ १२/ २०१६ ” आणि स्थळ: नांदेड असे वाचावे. 


पृष्ठ -२ 
१ . जिल्हाधिकारी यांजकडून ( नगरपरिषद / नगरपंचायत सार्वत्रिक 
निवडणूक - २०१६ ) याखालील " आदेश " हा शब्द वगळण्यात आलेला 
असल्याचे समजावे . 


नांदेड :- ३१/१२/ २०१६ 


( सुरेश काकाणी ) 
जिल्हाधिकारी , नांदेड 


औ. भाग १ अ ( असा) - १ 


प्रकाशक , मुद्रक व संपादकः व्यवस्थापक , श्री . संतोष मारूती ढवळे , शासकीय मुद्रणालय , औरंगाबाद यांनी 

शासकीय मुद्रणालय , औरंगाबाद येथून प्रकाशित केले . 


